ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती 
सुधारणा योजनेच्या सुधारित 
मार्गदर्शक सुचनांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो -२०२१/ प्र.क्र. १५/ का.०९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा: शासन निर्णय सम क्रमांक, दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भीय शासन निर्णयान्वये ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत घ्यावयाची 
कामे, योजनेची व्याप्ती व आर्थिक निकष सुधारित करण्यात आले असून आता सदर योजना 
जिल्हास्तरासोबतच राज्यस्तरावरुन राबविण्याचा निर्णय मा. मंत्रीमंडळाने दि. ३१/०१/२०२३ 
रोजीच्या बैठकित घेतला आहे. तथापि चालू आर्थिक वर्ष सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हास्तरावर नवीन 
कामांसाठी तरतूद केलेली नसल्याने मा. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार सदर वर्षात अंवलंबवयाच्या 
कार्यपद्धतीबाबत सविस्तर सुचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षात जिल्हास्तरावर 
नवीन कामांसाठी तरतूद केलेली नसल्याने योजनेकरीता राज्यस्तरावर केलेल्या आर्थिक तरतूदीमधून 
वित्त विभागाने घालून दिलेल्या मर्यादेत उपलब्ध होणा-या नीधीपैकी yo टक्के निधी संबधित 
जिल्ह्याच्या आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात संबंधित जिल्ह्यांना राज्य लेखाशीर्षातर्गत(२२२५ डी 
७४३ ) वितरित करण्यात येईल. सदर निधीतून संबंधित पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेने जिल्हाधिकारी 
यांच्या नियंत्रणात संदर्भाधीन शासन निर्णयातील सुधारित निकषांनुसार योजनेची अंमलबजावणी 
करण्यात येईल. उर्वरित ५० टक्के निधीच्या मर्यादेत शासन स्तरावरुन योजनेची अंमलबजावणी 
करण्यात यावी. मात्र पुढिल आर्थिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून सदर योजनेकरिता राज्य व जिल्हा 
वार्षिक उपयोजनेंतर्गत नियमित तरतूद करून संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार योजना 
संबंधित स्तरांवरुन राबविण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०३१६५९३८६१२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prakash Vijay उक का . 
Waje aaa 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 
२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः SIA -२०२१/ प्र.क्र. १५/ का.०९ 


3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 
८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 
९. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 
१०.मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 
११.मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 
१२.मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१३.अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 
qv. aged, आदिवासी विकास, नाशिक 
१५.आयुकक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
१६.सर्व जिल्हाधिकारी, 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
१८.व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१९.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 
२०.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२१.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२४.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२५.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२६.उप सचिव ( व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
२७.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 
२८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
२९.निवडनस्ती (का-०९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


